पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, येथील 
रविंद्र नाटय मंदिराच्या ५, ६ व ७ व्या मजल्यावरील 
अपूर्ण बांधकाम पी.पी.पी.८्वारे पूर्ण करण्यासाठी 
नियुक्त कन्सल्टंटचे शुल्क अदा करण्यासाठी 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पुलदे - २०१८/ प्र.क्र.२३/सांका.-२. 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० जानेवारी, २०२० 


वाचा : १) शासन निर्णय क्र. पुलदे-२०१८/प्र.क्र.२३/सां.का.-२, दिनांक १४/१/२०१९ 
२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दिनांक ८ जुले, २०१९ 
3) प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी यांचे 
क्र.पुलदे-२१३६, दिनांक १३/१/२०२० चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी येथील रवींद्र नाटय मंदिराच्या ५, ६व ७व्या 
मजल्यावरील अपूर्ण बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी पी.पी.पी. तत्वावर आर्थिक अभियांत्रिकी (Financial 
Engineering) व्यवहार सल्ला ( Transaction Advisory ) सेवाकरींता शासनस्तरावरील खाजगी 
सल्लागाराचे पॅनलमधील मे. Tandon Urban Solutions Pvt.Ltd. (TUSPL) या संस्थेस रक्‍कम 
रु.१४,५७,९९७/- +GST (अक्षरी रुपये चौदा लाख सत्तावण हजार नऊडी सत्याण्णव फक्‍त) इतकी 
रक्‍कम संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये अदा करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. 

तथापी सदर संस्थेने काम पूर्ण करुन त्यांचे देयक दिनांक २५ नोव्हेंबर, २०१९ मध्ये सादर 
केले आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष सन २०१८-१९ मध्ये मंजूर केलेले अनुदान अखर्चित राहिले आहे. 
सदरचा खर्च सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


आता या झासन निर्णयान्वये मे. Tandon Urban Solutions Pvt.Ltd. (TUSPL) या संस्थेस 
रक्‍कम रु.१४,५७,९९७/- +GST (अक्षरी रुपये चौदा लाख सत्तावण हजार नऊडी सत्याण्णव फक्त) 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात अदा करण्यास वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


यावरील होणारा खर्च “मागणी क्र.झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती (००) (१०१) ललित 
कला शिक्षण (०७) कला अकादमी (०७) (०१) पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई (२२०५ 
१४६२३) १३ कार्यालयीन खर्च ” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालण्यात येऊन सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या आर्थिक तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे - २०१८/ प्र.क्र.२३/सांका.-२. 


हे आदेश वित्तीय नियम पुस्तिका-१९७८, भाग पहिला, उपविभाग-एक, अनुक्रमांक ६ नियम 
क्र.४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या Und "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२००१३०१५४१३८८५२३ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sawant Balasaheb 


Ishwar 
Date: 2020.01.30 15:28:24 +05'30' 
(बाळासाहेब ईश्वर सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


AD 


) 

) मा.राज्यमंत्री (सांस्कृतिक कार्य ) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव (सां.का) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक 
) उपसचिव (सांस्कृतिक कार्य/आस्था) प.व.सां.कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AN 


ee 


ल 
wes 


an 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

९) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), प.व.सां.कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११) निवड नस्ती, सां.का-२ 


9 


पृष्ठ २ पैकी 2 


